राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत देखभाल 
व दुरूस्तीकरिता अनुदान वाटप ... 


महाराष्ट्रशासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः ग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.७२/पापु-१० 
७ वा मजला ,गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मार्केट जवळ ,मुंबई -४०००१ 
तारीख: १६ फेब्रुवारी, २०१९ 
वाचा-१.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासननिर्णयक्रमांकःग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-७ दिनांक १७ 
ऑक्टोबर २०१४ 


२._ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.चंद्रपूर कार्या.पत्र.क्र.ग्रापापु/उपकाअ/११६७/२०१८ जि.प.चंद्रपूर 
दिनांक ३/०९/२०१८ 
प्रस्तावना- 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये 
मागणी क्र.वाय -०२,लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा 
कार्यक्रम,(०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने,(०२),(०१६) नळाव्दारे पाणी पुरवठा योजना - 
देखभाल व दुरूस्ती यासाठी अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनोत्तर ) (२२१५-२०८२ ) या राज्य 
हिऱ्याच्या लेखाशिर्षाखाली देखभाल व दुरूस्तीसाठी अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासननिर्णय- 
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरूस्तीकरीता लेखाशिर्ष 
२२१५-२०८२ खाली उपलब्ध असलेला रू.२.८५ कोटी ( अक्षरी रुपये दोन कोटी ८५ लक्ष फक्त) इतके 
अनुदान ग्रामीण भागातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
यांना खालील अटीच्या अधिन राहून निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर (BEAMS)AGR व मुक्‍त करण्यात 
येत आहे. 
अ.संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांनी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत.या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीची व NRDWP या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांची संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाकडून पूर्तता होत आहे,याची शासनाला खात्री करून घेता 
यावी,यासाठी महाळेखापाल,महाराष्ट्र -१/२/,मुंबई/नागपूर यांना तसेच या विभागातील प्राधिकृत 
केलेल्या अधिका-यांना लेखे पाहण्याचा अधिकार राहील.तसेच महालेखापाल यांना त्यांचे काम 
योग्यरितीने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा संपूर्ण मदत व सुविधा पुरवतील. 
आ.शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र.आरसीएन -१८९/सी.आर-३०२७/२८, दि.५/९/९० 
मधील सूचनेप्रमाणे सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखालाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-२०१८/ प्र.क्र. WY पापु-१० 


ताळमेळ घालावा व माळमेळाचे अहवाल विहित दिनांकांना संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांनी 

विभागीय आयुक्‍्त,(विकास शाखा ) यांना व कार्यासन पापु-१० /पापु-२० पाणी पुरवठा व स्वच्छता 

विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांना सादर करावे. त्याच प्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापाल 

HRI, Fag /नागपूर व पापु-१० कार्यासनास सादर करावे. 

इ. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार देखभाल व दुरूस्ती याखाली हाती 

घेतलेल्या योजनांसाठीचा खर्च Goo % राज्य निधीतून करणे आवश्‍यक आहे.सदर रक्कम त्वरित 

आहरीत करण्यात यावी. 
2. यावर होणारा खर्च मागणी क्र.वाय -०२,लेखाशीर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता ,०१ पाणी 
पुरवठा,१०२,ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम,(०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदान,(०२) (०१६) 
नळाव्दारे पाणी पुरवठा योजना - देखभाल व दुरूस्ती यासाठी अनुदाने,३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनोत्तर ) 
(२२१५ -२०८२ ) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. Wax प्रकरणी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ 
अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकामधील तसेच परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १ ते 
८ व क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटी व शार्तीची पुर्तता होत असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१६१२२७३४३९२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Gorakh 


e 
Bharate 
a V | Nn fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Water Supply and Sanitation 
Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 

G O | a h 2.5.4.20=96ee74617e9bbOcdcfad343ca5d 
¢2e158423ad4dd91 9bcae9a0b9fc9b413b 
60b, 
serialNumber=fd232eb47eb633cb760c7b 


Bharate SS 
डॉ. रविंद्र गो. भराटे 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल,महाराष्ट्र,-१ मुंबई (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र -२ नागपूर (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), 
मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता )यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई, 
सदस्य सचिव ,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई, 
५. नियोजन विभाग (कार्यासन -१४४३)/वित्त विभाग (व्यय-३) ,मंत्रालय ,मुंबई, 


Cc “७ A -0 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-२०१८/ प्र.क्र. ७२/ पापु-१० 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ,जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 
संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,नवी मुंबई,बेलापूर, 
कार्यकारी अभिंयता ,ग्रामीण पाणी पुरवठा जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 


one SG & 


पृष्ठ३पैकी३ 


